तातडीचे 


*बंकरी ईदच्या निमित्ताने मालवाह वाहनांमधून 
होणारी जनावरांची वाहतुक ", 


महाराष्ट्र शासन. 
गृह विभाग. 


परिपत्रक क्र. एनव्हीआर ०१०४/१४७/प्र.क्र.२२/परिवहन-२, 
: मंत्रालय, मुंबई: yoo ०३२, दिनांक :- २८ डिसेंबर, orm, 


वाचाः- १) शासन अधिसुचना क्र. एमव्हीआर-०१०४/१४७/प्र.क्र.२२/परिवहन-२, दि. १.१,२००५, 
2) शासन एरिपत्रक क्र. एमआयएस-१५०५/३५/प्र.क्र.६/परिवहन-२, दि.१०.१,२००५. 
३) शासन परिपत्रक, क्र. एमव्हीआर ०१०४/१४७/प्र.क्र.२२/परि.२, दि. २१ TH, २००५. 
यरियत्रक 
बाहनांमधुन जनावरांची. करण्यात येत असलेल्या वाहतुकीच्या अनुषंगाने 
कळविण्यात येते की, महाराष्ट्र मोटार वाहने नियम, १९८९ च्या नियम ८३ अन्यये वाहनांमधुन 
जनावरांची वाहतुक करण्यासंधंधी मियमात तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर नियमात 
शासन अधिसूचना क्रमांकः एमव्हीआर ०१०४/१४७प्र.क्.२२/परि,२, feats .१ जानेवारी, २००५ 
अन्वये सुघारणा करण्यात आली असून सुधारीत तंरतुदीनुसार वाहनांमध्ये बंकऱ्या, मेंढ्या, हरणे 
किंवा डुकरे या प्राण्यांसाठी tar ०.१५ चौ.मी. इतकी .लळ जमिन ठेवणे अवश्यक आहे. तर 
इतर कोणत्याही गुरांच्या बाबतीत प्रत्येक गुराची वाहतुक करताना वासरासह गुरांसाठी किमान 
२ मी. X ०.७५ मी. इतकी तळ जमिन ठेवणे आवश्यक आहे. याबाबत यापूर्वीच शासन परिपत्रक 
क्रमांक एमआयएस १५०५/३५/ प्र.क्र.६/परि.२, दिनाक १० जानेवारी, ' २००५ अभ्वये सदर 
अधिसूचनेची प्रत पाठवुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
परंतु सदर सुधारित अधिसूचने प्रमाणे अंमलबजावणी केली जात नाही असे शासनाच्या 
निदर्शनास आणण्योत आंले आहे. दिनांक १०, 99 जानेवारी, २००६ रोजी “at ईद" च्या 
सणानिमित्त कुर्बानीसाठी मालवाहु वाहनांमधुन जनावरांची वाहतुक महाराष्ट्र मोटार दाहने 
नियम, १९८९ मधील नियम ८३ मधील दिनांक ०१.०१,२००५ च्या अभिसूचनेन्वये सुधारीत 


केलेल्या तरतुदीनुसारच करण्यात यावी. 
58/440 


तसेच, राज्याबाहेरुन डहाणू, शिरपूर व इतर सीमा तपासणी नाक्यांवर मालदाहु 
वाहनांमधून उक्त नियमांनुसार वाहतूक करण्यात येणार्‍या जनावरांच्या बाबतीत पशुवैद्यकांचा . 
दाखला असल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. असा दाखला नसल्यास कृषि द पशुसवर्धन | 
विभागाने व्यवस्था केल्यानुसार अशा जनावरांच्या बाबतीत संबंधितांने स्थानिक पशुवैद्यकाकडून 
दाखला प्राप्त केल्यानंतरच जनावरांच्या बाहतुकीरू परवानगी देण्यात यावी. तथापि, याबाबतीत 
कोणाचीही निष्कारण अडवणूक व छळ होणार नाही याची संबंधितांनी दक्षत; घ्यावी, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशातुसार व नांवाने, 


( £ ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (वाहतूक) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) सर्व पोलीस आयुक्त 

४) अपर पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक) बृहन्मुंबई. 

4) परिदहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

8) सचिव.(पशुसंवर्धन), ant व पदुम, विभाग, मंत्रायल, मुंबई, 
७). आराक्‍्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१. । 

८) सर्प जिल्हाधिकारी : 

&) . सर्व पोलीस अधिक्षक 
१०) सर्व प्रावेशिक परिवहन अधिकारी. 

११) we उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

१२) अवर सचिव (कार्या विशा-१ब) गृह fram, मंत्रालय, मुबई, 
१३) उप संचिव,( कार्यासन पोल-८) गृह विभाग, मंत्रालय;मुंबई. 
१४) निवड नस्ती ( कार्यासन परि-२), 


"wer सातिरीताठी. 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे प्रधान सचिव. 
मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे सचिव. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक. 
सा; अपर मुख्य सचिव (गृह), याचे स्वीय सहायक. 
प्रधान Bg ( परिवहन व राऊशु, ) यांचे स्वीय सहायक. 


587३:/40 


ष्य 


